डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव 
फुले व राजर्षि शाहू या महापुरुषांचे चरित्र 
साधने प्रकाशन समित्यांवरील अशासकीय 
सदस्यांची नेमणूक रद्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: समिती-११११/(प्र.क्र.९१/१६)/ समन्वय 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२०. 

वाचा- 
शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/२००८)/समन्वय, दि.३०.९.२००८ 
शासन निर्णय क्र.डिबीए-२०११/(१५६/११)/समन्वय, दि.२३.११.२०११ 
शासन निर्णय क्र.राशाम-२०१३/प्र.क्र.४५/समन्वय, दि.२५.६.२०१३ 
शासन निर्णय क्र.समिती-२५११/(प्र.क्र.१५५/१२३)/समन्वय, दि.३०.७.२०१४ 

५. शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.उशिसं/डॉ.बाआं/ 

मज्योफ/राशाम/समित.मु.वाढ/प्रशा-३/११९३, दि.३०.१.२०१७ 

६. शासन निर्णय क्र.समिती-११११/(प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय, दि.१४.१२.२०१८ 
प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा 
जोतीराव फुले व राजर्षि शाहू या महापुरुषांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, 
महात्मा जोतीराव फुले व राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती या तीन स्वतंत्र समित्यांची स्थापना 
करण्यात आली आहे. सदर तिन्ही समित्यांना संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयानुसार दि. १.११.२०१८ 
पासून ३ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वरील संदर्भ क्र.६ अन्वये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, 
महात्मा जोतीराव फुले व राजर्षि शाहू या समित्यांवर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्य/ 
सदस्य सचिव यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


Cc “७ A  -0 


शासन निर्णय: 

वरील क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत/पुर्नगठीत करण्यात आलेल्या डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले व राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समितीवरील खालील 
अशासकीय सदस्यांच्या तसेच सदस्य सचिवांच्या नेमणूका या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत 
आहेत. 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने WHAM समिती, मुंबई :- 


अ.क्र अशासकीय सदस्यांचे नांव पदनाम 
जिळ ज्य डा.भीमराव भोसले सदस्य 

२ WAR पांडव सदस्य 

३ डा.सुनिल भंडगे सदस्य 

४ प्रा.वेजनाथ सुरनर सदस्य 

षु डॉ.राजन गवस सदस्य 

६ डा.शरणकुमार लिबाळे सदस्य 
डाॉ.शामराव अत्रे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-११११/(प्र.क्र.९१/१६)/ समन्वय 


श्री.मेलीद कांबळे सदस्य 

श्री.प्रविण रणसुरे सदस्य 
| 90 | डॉ.इश्वर नंदापूरे सदस्य 
शिळ क १ डाॉ.इयामा घोणसे सदस्य 
१२ श्री.नामदेव कांबळे सदस्य 
१३ श्री.संजय साळवे सदस्य 
१४ STU. जोगदंड सदस्य 
१५ डा.सुधाकर बोकेफोडे सदस्य-सचिव 


महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने WHR समिती, मुंबई 


अ.क्र. अशासकीय सदस्यांचे नांव पदनाम 
बिड. र्न ST. राऊत सदस्य 
२ डा.सुधीर गाडे सदस्य 
३ श्री.रविद्र गोळे सदस्य 
४ श्री.अमर हबीब सदस्य 
4 डॉ. Gea वाघ सदस्य 
& श्रीमती सीमा कांबळे सदस्य 
9 श्री.दुर्गशा सोनार सदस्य 
श्री.रमेश महाजन सदस्य 
श्री.दशारथ कुळधरण सदस्य 
1१० श्री.रघुनाथ ढोक सदस्य 
aes | १ डाॉ.इयामा घोणसे सदस्य-सचिव 
राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई:- 
अ.क्र अशासकीय सदस्यांचे नांव पदनाम 
i ae | डॉ.वसंतराव मोरे सदस्य 
२ प्रा.टी.एस. पाटील सदस्य 
३ डा.मंजुश्री पवार सदस्य 
४ श्री.भगवान चिले सदस्य 
षु श्री.प्रतापराव साळुंके सदस्य 
नि श्री.संभाजी राणे सदस्य 
७ श्री.ए.आर. भोसले सदस्य 
डॉ.केडाव फाळके सदस्य 
श्री.राजाराम सुर्यवंशी सदस्य 
| 90 | ० डाॉ.बाबा आढाव सदस्य 
शिका १ प्रा.एन.डी.पाटील सदस्य 
१२ SS आमवेट सदस्य 
१३ डा.सदानंद मोरे सदस्य 
१४ प्रा.श्रीराम गुंदेकर, मराठी विभाग, सदस्य 
राजश्री शाहू महाविद्यालय , लातूर 
१५ प्रा.डॉ.रमेडा बा. जाधव सदस्य-सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-११११/(प्र.क्र.९१/१६)/ समन्वय 


2. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००१२७१३४७१८३६०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रत, 


post 


Dattatraya : 
Rambhau Kahar 3" 


Date: 2020.01.27 13:48:39 +05'30' 


(द. रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई, 
२. सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, 
३. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान सभा/ परिषद) यांचे स्वीय सहाय्यक, विधानमंडळ सचिवालय, 


मुंबई 


८. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 


१०, 
44. 
१२. 
१२३. 


१४. 


१ षु 


es 


१६. 


१७. 


१८ 


संचालक, उच्च शिक्षण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, 

सदस्य सचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने WHRM समिती, १ ळा मजला, 
ठाकरसी हाऊस, जे.एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई - ४०० ००१. 

सदस्य सचिव, महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाहन समिती, १ ला मजला, 
ठाकरसी हाऊस, जे.एन. हेरेडिया मार्ग, ISS इस्टेट, मुंबई - Yoo ००१. 

सदस्य सचिव, राजर्षि शाहू चरित्र साधने WHR समिती, १ ला मजला, ठाकरसी हाऊस, 
जे.एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई - Yoo ००१. 


Ud सदस्य, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई (समितीच्या 


सदस्य सचिवांमार्फत प्रत रवाना) 

सर्व सदस्य, महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई (समितीच्या सदस्य 
सचिवांमार्फत प्रत रवाना) 

सर्व सदस्य, राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाहन समिती, मुंबई (समितीच्या सदस्य 
सचिवांमार्फत प्रत रवाना) 


.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे, 

संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे, 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


